वर्ष ८ , अंक ४६ ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 

सोमवार , ऑगस्ट २ ९ , २०२२ / भाद्रपद ७ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६२ . 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


अ . क्र . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


१ 


JANA 


क्रमांक Maha - Metro - TPO - HD - 6192-2022 - 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर महानगर क्षेत्राच्या विकास योजनेस शासन अधिसूचना क्रमांक TPS 
2416 - C.R. - 122 ( A ) -2016 - SM - UD - 9 , दिनांक ५ जानेवारी २०१८ व क्रमांक TPS - 2416 - C.R. - 122 ( B ) E.P. - 2016 - UD - 9 , दिनांक 
२१ फेब्रुवारी २०१ ९ नुसार मंजुरी देण्यात आली आहे . तसेच शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक TPS - 2417-183 - C.R. - 172 
2017 - UD - 9 , दिनांक ११ जून २०१८ नुसार महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेडला अधिसूचनेसह संलग्न परिशिष्टात नमूद क्षेत्राकरिता “ विशेष 
नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे . सर्व्हे क्रमांक १८ मौजा निलडोह या जागेचा समावेश वरील परिशिष्टात असल्याने उक्त जागा 
विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेडच्या अधिकार क्षेत्रात समाविष्ट आहे . 

नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या भविष्यातील विस्तारासाठी आवश्यक डेपो सुविधा तसेच प्रकल्पाच्या संचालन व देखभालीसाठी नॉन फेअरबॉक्स महसूल 
निर्माण करण्यासाठी जमिनीचा वापर करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेडद्वारे उक्त जागेचा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ , कलम ३७ अन्वये उपयोग बदलाची कार्यवाही करण्यास दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी मंजुरी दिलेली आहे . त्यानुसार विकास योजनेत 
सूचविलेले प्रस्तावित फेरबदल खालीलप्रमाणे आहे . 


सत्यमेव जयते 


संचालक प्रकल्प , महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 

सूचना 


सर्व्हे क्रमांक 
आणि मौजा 


( २ ) 

१८ निलडोहपैकी 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


क्षेत्र 


( ३ ) 

हे . आर 
१६ ९ ० 


अनुसूची 

मंजूर विकास 
योजनेप्रमाणे उपयोग 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ , कलम ३७ नुसार 
प्रस्तावित उपयोग 

( ५ ) 


( ४ ) 

मेट्रो डेपो 
West - METD001 

उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नागपूर महानगर क्षेत्र विकास योजनेचा भाग नकाशा टाउन प्लॅनिंग ऑफिसर , महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन 
लिमिटेड , मेट्रो भवन , व्हीआयपी रोड , दीक्षाभूमीजवळ , रामदासपेठ , नागपूर या विभागात कामकाजाचे सर्व दिवशी कार्यालयीन वेळात जनतेच्या निरिक्षणासाठी 
खुला ठेवण्यात आला आहे . तरी नागरिकांना सूचित करण्यात येते की , ही सूचना शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत 
ना . - एक - अ -१ ( १६७५ ) . ( १ ) 


वाणिज्यीक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २ ९ , २०२२ / भाद्रपद ७ , शके १ ९ ४४ 

विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या लेखी सूचना किंवा हरकती , टाउन प्लॅनिंग ऑफिसर , महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड या 
विभागात प्राप्त होतील त्यावर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेडद्वारे विचार होऊन , नंतर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येईल . 
सदर सूचना व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड यांच्या मान्यतेने प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


२ 


नागपूर : 

दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ – अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६३ . 


BY DIRECTOR PROJECT , MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED 

MODIFICATION U / s 37 OF MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNINg Act , 1966 


No. Maha - Metro - TPO - HD - 6192-2022.— 

The Final Development Plan of Nagpur Metropolitan Area prepared under the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 has been sanctioned by Government vide Urban 
Development Department Notification No. TPS - 2416 - C.R. - 122 ( A ) -2016 - SM - UD - 9 , dated the 5th January 
2018 and TPS - 2416 - CR - 122 ( B ) E. P. - 2016 - UD - 9 , dated the 21st February , 2019. Also , Maharashtra Metro 
Rail Corporation Limited has been declared as " Special Planning Authority " in respect of areas as per 
schedule appended vide Govt . Notification No. TPS - 2417-183 - CR - 172-2017 - UD - 9 , dated 11th June 2018 . 
Land bearing Kh . No. 18 , Mouza Nildoh reserved for Metro Depot West - A - METD001 is included in the said 
schedule and therefore , Maha - Metro being Special Planning Authority for the said Land , is empowered 
to initiate modification proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 to the Development Plan of Nagpur Metropolitan Area in respect of the said land . 


Sr. No. Kh . No. & 

Mouza 


In the said Final Sanctioned Development Plan , the Maharashtra Metro Rail Corporation Limited 
is desirous of making some modification u / s 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
for the purpose of utilization of land for generation of Non - Farebox Revenue for Operation and 
Maintenance of Nagpur Metro along with expansion of Depot facilities for future extension of Metro 
network . Accordingly , Maharashtra Metro Rail Corporation Limited vide approval dated 12th August 
2022 consented to make the aforesaid modification in Development Plan of Nagpur Metropolitan 
Area . The aforesaid modification aproposed is as under , 

SCHEDULE 

User as per 
Sanctioned 
Development Plan 
( 4 ) 


( 1 ) 

1 


( 2 ) 

18 Mouza 
Nildoh ( Part ) 


NOTICE 


Area 


महेश कुमार , 

संचालक प्रकल्प , 

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड , नागपूर . 


( 3 ) 
H. A. 

16 90 


Nagpur : 

Dated the 29th August 2022 . 


Metro Depot 
West A - METD001 


Proposed Change 
U / s 37 of M. R. & 
T. P. Act , 1966 
( 5 ) 

Commercial 


The Part Plan of Sanctioned Development Plan of Nagpur Metropolitan Area showing the proposed 
modification is displayed in the Office of the Town Planning Officer , Maharashtra Metro Rail Corporation 
Limited , Metro Bhavan , VIP Road , Near Dikshabhoomi , Ramdaspeth , Nagpur - 440010 during office hours 
on all working days . The suggestions and objections ( in writing ) which may be received by Town Planning 
Officer , Maharashtra Metro Rail Corporation Limited in respect of the said modification to the Sanctioned 
Development Plan of Nagpur Metropolitan Area within a period of one month from the date of publication of 
this notie in the Official Gazette will be considered . After hearing and final decision on suggestions and 
objections , the said modification proposal will be submitted to the Government for sanction . 


This Notice is published with approval of Managing Director , Maharashtra Metro Rail Corporation 
Limited . 


MAHESH KUMAR , 

Director Project , 

Maharashtra Metro Rail Corporation 
Limited , Nagpur . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


